सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २७ ] 


शनिवार , दिनांक १७ जून २०१७ : ज्येष्ठ २७ , शके १९३९ [किंमत ० .०० रु .] 


- 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत । 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी याजंकडून 

आदेश 


क्र . २०१६/ नपाप्र/कार्या-१ / कावि-९८१ . - महाराष्ट्र नगर परिषदा , 
नगर पंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या) नियम , २०१० 
चे नियम ( ६ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी . रा . वि . गमे , 


जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , 
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील मुरुम नगरपरिषदेवर सदस्यांचे नामनिर्देशन 
करण्यासाठी दिनांक २४ .०५. २०१७ रोजी आयोजित मुरुम नगरपरिषदेच्या 
सर्वसाधारण सभेमध्ये नगरपरिषदेच्या नावासमोर दर्शविलेले उमेदवार 
नामनिर्देशित करण्यात आले आहेत . 


अ. क्र 


| 


नगरपरिषदेचे नांव 


नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या सदस्यांचे नांव । 


मुरुम 


१. श्री . शेळके सुरेश हणमंत 


२. श्री . नदाफ इब्राहिम मदार 


उस्मानाबाद , १३ जून २०१७ . 


रा . वि . गमे , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १७ जून २०१७ : ज्येष्ठ २७, शके १९३९ 


भाग १- अ असाधारण 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद 
प्रशासन , औरंगाबाद याजंकडून 

अधिसूचना 


अनुसरून २०११ च्या जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्या 
लोकसंख्येसह) नांदेड जिल्हयातील किनवट नगरपरिषद क्षेत्रासाठी एकूण 
निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या खालील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे 
निश्चित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 

अधिनियम, १९६५ 


जा . क्र . २०१७/ नपाप्र/निवडणूक / कावी - १७.- मा . राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ / नप्र - २०१४/ प्र. क्र . 
१५/ का -०६, दिनांक २२/ ५/ २०१५ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ९ ( २) मधील तरतुदीस 


त्याचप्रमाणे महिलासाठी राखून ठेवलेल्या जागांची संख्या ( अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी 
राखून ठेवलेल्या सदस्यसंख्येसह) आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती तसेच नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या 
खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


तक्ता 


निवडून 


राखून ठेवलेली सदस्य संख्या 


रकाना ३ पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची विभागणी 


नगर 
परिषदेचे 
नांव 


द्यावयाची 
सदस्य संख्या स्त्रियां 


सर्वसाधारण 


अनुसूचित | अनुसूचित | नागरिकांचा | अनुसूचित 
जातीसाठी | जमातीसाठी | मागासवर्ग | जातीसाठी 


अनुसूचित | नागरिकांचा । 
| जमातीसाठी | मागासवर्ग 


साठी 


१० 


किनवट 


१८ 


०२ 


। 


०१ 


OX 


मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ/ नपा -२०१६/ 
प्र . क्र . १०/ का .०६ , दिनांक १५/ ०६/ २०१६ अन्वये अनुसूचित जाती व 
जमाती करीता एकच पद देय असल्यास उक्त आदेशातील परिच्छेद 
( ब ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती अथवा अनुसूचित जमातीसाठी 
मागील व आगामी होणाऱ्या डणुकीसाठी एकच जागा अनुज्ञेय होत 
असल्यास , मागील निवडणूकीत जर ती जागा त्या जाती / जमातीच्या 
औरंगाबाद : १४ जून , २०१७ . 


महिलेसाठी आरक्षित असेल तर ती जागा आगामी होणाऱ्या नगर परिषद 
| नगरपंचायत निवडणुकीसाठी संबंधित प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षित 
होणार नाही. तसेच मागील निवडणुकीत जर ती जागा त्या जाती । 
जमातीच्या महिलेसाठी आरक्षित नसेल तर ती जागा आगामी होणाऱ्या 
निवडणुकीसाठी संबंधित प्रवर्गातील महिलेसाठी थेट आरक्षित होईल . 


डॉ .पुरुषोत्तम भापकर , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक 

नगरपरिषद प्रशासन , औरंगाबाद . 


प्रकाशक,मुद्रक व संपादकः व्यावस्थापक, श्री.संतोष मारूती ढवळे, शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 


प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे, शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


